पोलीस पाटलांना मा. राज्यपाल विशेष 
उल्लेखनीय सेवा/ उल्लेखनीय शौर्य पुरस्कार 


महाराष्ट्र शासन 
गृहे विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक बीव्हीपी ०४११/प्र.क्र. २७२/पोल-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक २१.४.२०११ 


प्रस्तावना- 


शासनाने ज्या पोलीस पाटीलांनी जबाबदारी समर्थपणे पार पाडून 
गावातील जनतेच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण केले आहे, तसेच, कायदा व 
सुव्यवस्था, जातीय सलोखा ठेवण्यासाठी मदत केली आहे. अशा पोलीस पाटलांन 
विशेष उल्लेखनीय सेवा पुरस्कार/ शौर्य पुरस्कार देऊन गौरविण्यांचा निर्णय दि. 
१.१०.२००८ रोजी शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाप्रमाणे पुरस्कार देण्यासाठी 
पोलीस पाटीलांची निवड करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
एक समिती गठीत केली होती. समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन vei 
पाटीलांना मा. राज्यपाल विशेष उल्लेखनीय सेवा पुरस्कार/उल्लेखनीय शौर्य पुरस्कार 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांव्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या 

शिफारशी विचारात घेऊन, शासन याद्वारे खाली नगूद केलेल्या पोलीस पाटलांना, 
त्यांच्या नावासमोर दशविल्याप्रमाणे राज्यपाल पोलीस पाटील विशेष उल्लेखनीय रोवा 
पुरस्कार/उल्लेखनीय शौर्य पुरस्कार देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. पोलीस पाटलाचे नाव जिल्हा पुरस्कारचे स्वरुप 
क्र. 
१ श्री. संजय चंद्रकांत खलाटे पुणे विशेष उल्लेखनिय dar 
२ श्री. रामवंद्र नामदेव कदम सांगली  । विशेष उल्लेखनिय al 
3 श्री. आनंदराव हरी पाटील कोल्हापूर । विशेष उल्लेखनिय val 
| ४ श्री. विश्वासराव वामनराव खरबडे अमरावती | विशेष उल्लेखनिय dl 
। ५ श्री. नंदकिशोर मुरलीधर सारडा बुलडाणा । विशेष उल्लेखनिय gal 
६ श्री. रमण मारोती रावते यवतमाळ । विशेष उल्लेखनिय Vl 
७ विजय बाबुराव पवार dul विशेष उल्लेखनिय रोवा 
८ श्री. महादेव विठोबा ढहारे VSN विशेष उल्लेखनिय val 
९. श्री. दर्याव गोवर्घन Raga गोंदिया विशेष उल्लेखनिय val 
qo श्री. अंतुराम निवृत्तीराम वाकळे चंद्रपूर विशेष उल्लेखनिय di 
११ श्री. चंद्ररिंग अशोक पानपाटील घुळे विशेष उल्लेखनिय रोवा 


१२ श्री. देवीदास यादव सुर्यवंशी जळगांव | विशेष उल्लेखनिय dar 
१३ श्री. मारोतराव उर्फ आनंदराव हिंगोली । विशेष उल्लेखनिय सेवा 
किसनराव पावडे 
१४ | अशोक धोंडिबा भोसले | परभणी । विशेष उल्लेखनिय रोवा 
१५ श्री. नरेंद्र मोहनलाल ओझा | i विशेष उल्लेखनिय सेवा 
१६ श्री. श्रीकृष्ण सिताराम सोळुंके | ats | विशेष उल्लेखनिय सेवा 
१७ श्री. खंडेराव दुलबाजी बकाल  । नांदेड  । विशेष उल्लेखनिय सेवा 
१८ श्री. विश्राम सोमाजी जाधळ  _। सिंधुदुर्ग । विशेष उल्लेखनिय रोवा 
१९ श्री. सांडू जयवंतराव पांडे | जालना | विशेष उल्लेखनिय रोवा 
२० श्री. पुरुषोत्तम गणपत उईके  । गडचिरोली | विशेष उल्लेखनिय सेवा. 
२१ श्री. पंजाबराव विश्वासराव बोचे अकोला | विशेष उल्लेखनिय सेवा 
२२ श्री. सोमनाथ यशवंत पारखे अहमदनगर | उल्लेखनिय शौर्य 
२३ श्री. ओलसिंग तिवड्या नाईक | नंदुरबार | उल्लेखनिय शौर्य 
२४ श्री. अशोक एकनाथ जाधव | औरंगाबाद | उल्लेखनिय शौर्य 
२५ श्री. बंडु जयरामजी हजारे । नागपूर ।उल्लेखनिय el 
। २६ श्री. विहुल शंकर उतेकर. | रायगड _ | उल्लेखनिय शोर्य 


वर नमूद केलेल्या पुरस्काराचे स्वरुप मा.राज्यपालांचे सहीचे 
प्रशस्तीपत्र व रोख रु. ५०००/- असे आहे. 


उपरोक्त पोलीस पाटलांना प्रदान करावयाच्या पुरस्कार वितरणाचा 
कार्यक्रम मा. राज्यपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २९.४.११ रोजी ४.३० वाजता 
राजभवन येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. २,३६,०००/- (रुपये दोन लक्ष छत्तीस हजार फक्त) इतका 
खर्च अपेक्षित आहे. 


अ.क्र. खर्चाचा बाब - | रक्‍कम (रुपये 
आकड्यात) 

१ | पुरस्काराची रक्‍कम २६ > रु. ५,००० _ १३०,००० 

“2 = व अल्पोपहार 200 X ३०० ६०,००० 

२ | रजावट ; | १०,००० 

४ | पोलीस पाटीलांना दयावयाची खर्चाची रक्‍कम | ६,००० 

५ | इतर खर्च व किरकोळ खर्च | १०,००० 

षण ७.०० 23§,000 


वर नमूद केलेल्या खर्चास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. पोलीस 
पाटलांना पुरस्कारापोटी द्यावयाची रक्‍कम रोखीने दयावयाची असल्याने संबंधिताच्या 
नावे धनादेश द्वारे तसेच प्रवास खर्चाच्या रक्कमेचा धनादेश पोलीस महासंचालकाच्या 
कार्यालयातील आहरण व संवितरण यांच्या नांवे कार्यक्रमापूर्वी अधिदान व लेखा 
कार्यालयातून काढण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. उर्वरित खर्चाची रक्‍कम 


प्रत्यक्षात प्राप्त होणाऱ्या बिलाच्या आधारावर प्रदान करण्याची कार्यवाही पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी करावी. 


उपरोक्तप्रमाणे रक्‍कम काढण्याच्या प्रयोजनार्थ आहरण व संवितरण 
अधिकारी या नात्याने पोलीस महासंचालक यांना घोषित करण्यात येत आहे. 


या संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्र. बी-१ २०५५, (००) ११०, ग्राम 
पोलीस (००) (०१) पोलीस पाटील व मेवास पोलीस (२०५५०२२१), ५० इतर खर्च" 
या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या लेखा अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
३१५/ ११ व्यय-७, दि. २०.४.११ अन्वये देण्यात आलेल्या सहमतीनुसार, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियमावलीतील भाग-१, उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४, परिच्छेद क्र, २७ (१) 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदानित करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Zi 
(शहाजहान मुलानी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
सर्व पोलीस अधीक्षक, 
वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संगणक कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई (शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यासाठी) 
निवडनस्ती (आस्था-३) 
निवडनस्ती (पोल-८) 


a 


